महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत 
योजनेत्तर योजनेमधील २ अस्थायी पदांना सन 
२०२१-२२ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/फ-९, दि.२४.०३.२०२१ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/१९-२०/१०२, दिनांक ०२.०९.२०२१ 


Cc “८७ A 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २ अस्थायी 
पदांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास 
मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची 
स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु,ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, Se अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. 


त्यानुसार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापने अंतर्गत योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात 
आलेल्या २ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या 
विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेडा आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/फ-९ 


सदर पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, १०५ 
वनोत्पादने, (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन, (०१) (०८) महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना 
(२४०६ ॥१८५), (09) वेतन या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व मान्य होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्‍त पदांसाठी खर्च करावा. सदर कालावधीमध्ये 
त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात 
येणार नाही. 

प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०९१७१५०३६४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANI 


GAJENDRA Er ala af eleeel rina 
PRAKASH NARWANE aan auisete ros" कता 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग/व्यय-१०, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
७. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग ( निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/फ-९, दिनांक- ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
सोबतचे विवरणपत्र 


(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH 
IARWANE 


GAJENDRA N 


DN: CN = GAJENDRA PRAKASH 


PRAKASH NARWANE, C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = 


NARWAN E REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Date: 2021.09.09 17:15:33 +05'30" 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसुल व वन विभाग 


समम समस ममी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


